महाज्योती संस्थेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षामध्ये राज्यातील भटक्या जमाती-क मधील 
धनगर समाज बांधवाच्या विकासासाठी विशेष 
संशोधन व प्रशिक्षण संबंधित तीन योजनांसाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : महाज्यो२०२०/प्र.क्र.५१ /संस्था (महाज्योती) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ डिसेंबर, २०२०. 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.०४/विजाभज-१ ,दि. ६/०९/२०१९ 
२. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.०३/विजाभज-१ ,दि. ६/०९/२०१९ 
३. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.०६/विजाभज-१ ,दि. ६/०९/२०१९ 
४. शासन परिपत्रक क्रमांक: महाज्यो-२०२०/प्र.क्र.५१/शिक्षण, दि. २५/०९/२०२० 


प्रस्तावना:- 

शासनाच्या दि. ०६ सप्टेंबर,२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार १) भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील 
धनगर समाजातील युवक युवतींना स्पर्धा परिक्षेसाठी शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे. २) या 
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसोवा आयोग यांच्याकडून घेण्यात येणा-या 
परिक्षांसाठी निवासी पशिक्षण देणे. ३) या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक- युवतींना लष्करातील सैनिक भरती 
व राज्यातील पोलीस भरतीसाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण देणे अशा तीन योजना शासनाने धनगर 
समाजासाठी मंजुर केलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात आले असून या योजनांकरिता 
सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. सदर योजना महात्मा ज्योतीबा फुले 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर यांचे मार्फत राबवावी असा उल्लेख संदर्भाधीन शासन 
निर्णयात आहे. या सर्व योजनांची तरतूद महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), 
नागपूर संस्थेला हस्तांतरणाची बाब व सदरहू प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर यांच्यामार्फत 
उपलब्ध करून देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


ज्ञापन: 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती) नागपूर या संस्थेमार्फत धनगर समाजासाठी संशोधन व प्रशिक्षण संबंधित तीन योजना 
राबविण्यासाठी २२२५-एफ-३६१, २२२५-एफ-३९९, व २२२५-एफ-३७२ या GUA प्रत्येकी रू. 
५०.०० लाख प्रमाणे एकूण रू. १५०.०० ( एक कोटी पंनास लाख ) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात 
आली आहे. 
2. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील धनगर समाजातील बेरोजगार युवक- युवतींना लष्करातील 
सैनिक भरती व राज्यातील पोलीस भरतीसाठी आवर्यक ते प्रशिक्षण या योजनेसाठी २२२५ एफ ३६१ 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी रु. १६.५० लाख इतका निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः महाज्यो२०२०/प्र.क्र.५१ /संस्था (महाज्योती) 


३. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी निवासी 
प्रशिक्षण या योजनेसाठी २२२५ एफ ३९९ लेखाठीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
रु. १६.५० लाख इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. भटक्या जमाती- क या प्रवर्गातील धनगर समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना स्पर्धा 
परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्क सवलती लागू करणे या योजनेसाठी २२२५ एफ ३७२ लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी रु. १६.५० लाख इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


५. सदर अनुदानाबाबत व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून व अनुदानाची रक्‍कम 
आहरित करण्यासाठी प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, नागपूर यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. वित्त विभागाने वेळेवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रक मधील अटी व शर्तीचे 
पुर्तता झाली असल्याची खातरजमा करून निधी खर्च करण्यात यावा. 


७. सदर शासन ज्ञापन, वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६१७/व्यय-१४, दि. २५.११.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२०१२१७१३०६२१२१२२ असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JAGTAP AJIT 


RAMESH 


(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१.मा मंत्री,इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२.मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

४.सचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५.व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर 

६. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर 

११.सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई 

१२.निवडनस्ती (महाज्योती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


